शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत शहरी भागासाठी 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता घरकुलांचे उद्दिष्ट 
निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आविवि ०२२४ /प्र.क्र.२४/का-०८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आविवि-०२२२/प्र.क्र.३०/का-०८, 
दि.११ जानेवारी, २०२४ 


प्रस्तावना- 

शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची शहरी भागात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने आदिवासी 
विकास विभागाच्या वाचा मधील दि.११ जानेवारी,२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आलेल्या आहेत. सदर योजनेंतर्गत शहरी भागासाठी उद्दिष्ट देण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मागणी 
शासनाकडे प्राप्त होत होती. त्यानुषंगाने हाबरी आदिवासी घरकूल योजनेंतर्गत शहरी भागासाठी उद्दिष्ट निश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षामधील शबरी आदिवासी घरकूल योजनेंतर्गत BET भागासाठी उपलब्ध 
अर्थसंकल्पिय तरतूद व आर्थिक वर्ष संपण्याचा कालावधी विचारात घेता सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हानिहाय उद्दिष्ट/लक्षांक निश्चित करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर असून 
त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२२०१४२७४१५६२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO (00६ 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e13b027a7b550970150cf7dc69d276db3b1a6ebe3f71610 
fb5e8ff55b1676c8a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


VITHALRAO (0४ 
(सतिश कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


-0 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 

मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


AD 


av 


०9८ 
> > > ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि ०२२४/प्र.क्र.२४/का-०८ 


मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

मा. मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्राळय,मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/ नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

सर्व संबंधित आयुक्‍त,महानगरपालिका 

संबधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

संबधित मुख्याधिकारी,नगरपालिका 

सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा. 

अवर सचिव (का-६),(अर्थसंकल्प) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय.मुंबई 
निवड नस्ती/ (का-०८),आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय.मुंबई 


GM 2-८ 
CS. SS AS Se पाच 


aon 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


A) 
0 
२. >> >> > >> 4”. >. २.) 5<> <-<>. ६८. >> >. > > SS 


२१ 
२२ 
23 
२४ 
२५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि ०२२४ /प्र.क्र.२४/का-०८ 


आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आविवि-०२२४/प्र.क्र.२४/का-०८, दि.२०/०२/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
(शबरी आदिवासी घरकूल योजना शहरी भागासाठी उद्दिष्ट) 


अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव एकात्मिक महानगरपालिका/नगरपालिका/नग सन २०२३- | एकूण 
आदिवासी रपंचायत २४ साठी 
विकास प्रकल्प उद्दिष्ट 
कार्यालय 
नागपूर नागपूर नागपूर २००० २००० 
२ नंदूरबार तळोदा तळोदा १५०० ३००० 
नंदूरबार नंदूरबार ५०० 
नवापूर ५०० 
शाहादा ५०० 
३ कोल्हापूर घोडेगांव इचलकरंजी १७५ १७५ 
एकूण ५१७५ 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e13b027a7b550970150cf7dc69d276db3b1a6ebe3f71 


610fb5e8ff55b1676c8a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
V | T H A | RA O KOV F serialNumber=CE18732734BA0742D77 12775E8FOAD400558E8 
748375399762FD447C3E9AC1EB, cn=SATISH VITHALRAO KOVE 


Date: 2024.02.20 14:37:35 +05'30' 


(सतीश कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


